घाटकोपर, मुंबई येथील सर्व्हे क्र. १९४ 
(@) येथील शासकीय भूखंडाचा 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास 
करणे - मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : खाक्षेस-२००१/प्र.क्र.१३१ (एल.बी.-२)/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक : खाक्षेस-२००१/ 
प्र.क्र.१३१ (एल.बी.-२)/रस्ते-८, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये घाटकोपर, मुंबई येथील 


सर्व्हे क्र. १९४ (ब) येथील शासकीय भूखंडाचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करणे या 


प्रकल्पास दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत चौथ्या मुदतवाढीस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 


शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील “तिसरी मुदतवाढ दिनांक ३०.१०.२०१७ पर्यंत देण्यात आली 


होती” याऐवजी “तिसरी मुदतवाढ दिनांक ३०.६.२०१७ पर्यंत देण्यात आली होती” असे वाचण्यात 


यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8१॥0/१५9॥॥.9०५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०३११६१९१२५२१८ असा 


आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार earl नुसारव नावाने. 


Digitally signed by Avinash Trimbakrao Dhondge 
o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
n 


e ° DN: c=IN, ० 
Av | n a S h T r | [॥॥ b a k fa (0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c027c83219049ab50c1 1c48a886d96688cd20f34456698 
0536900a21e1d9a74b, 
D h (0 n d g e serialNumber=4be0cd9a533d89e3ab5f3d01c44606657e57bbf30 
754f79095f947378c30d155, cn=Avinash Trimbakrao Dhondge 
Date: 2018.10.31 16:24:41 +05'30' 


(अविनाठा त्रि. धोंडगे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२००१/प्र.क्र.१३१ (एल.बी.-२)/रस्ते-८ 


४ मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

५ सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६ मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७ मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

८) सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


qo) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

१४ सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१५) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


